सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर 
तालुक्यातील एकूण ७ योजनाबाह्य रस्ते 
र.वि.यो. २००१-२१ मध्ये ग्रामीण मार्ग 
म्हणून समाविष्ट होण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र. १५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - २२ फेब्रुवारी, २०१९. 


पहावे :-१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे 
जा.क्र.मुआ(पुणे) /का-२/रेशा/०३/६५/२०१९. 
प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचेकडून संदर्भाधीन पत्रान्वये 
सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातील सात योजनाबाह्य रस्त्यांचा ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे. 


सदर रस्ते दळणवळण व वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. सदर रस्ते कच्चे रस्ते असून यासाठी 
भूसंपादनाची आवश्‍यकता नाही. तसेच रस्ते रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करण्याबाबत जिल्हा परिषद, सोलापूर यांची मागणी आहे. त्यामुळे उपरोक्‍त रस्ते विकास योजना 
२००१-२१ मध्ये ग्रामीण मार्ग म्हणून समाविष्ट करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
सोलापूर यांची मागणी विचारात घेऊन, सोलापूर जिल्ह्यातील, पंढरपूर तालुक्यातील खालील रस्ते 
रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये ग्रामीण मार्ग म्हणून समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 


लांबी प्रस्तावित नविन 
अ.क्र योजनाबाह्य रस्त्याचे नाव (fer AT.) ग्रामीण मार्ग 
क्रमांक 

१ . | रा.मा.१४३ (सोनके) ते व्यवहारेवस्ती (जुना कौठाळी रस्ता) । ३.० ग्रामीण मार्ग २७० 
रस्ता. 

२. | ASM प्र.रा.मा.१५ ते रा.मा.१४१ ते सुपली रस्ता ३.५० ग्रामीण मार्ग २७१ 

३. | प्रजिमा १७० Ried) पाटीलवस्ता, अजिनाथ गाजरेवस्ती ते । ५.०० ग्रामीण मार्ग २७२ 
HSM (शिवरस्ता) प्र.रा.मा.१५ ला जोडणारा रस्ता 

४. ।रा.मा. १४१ (सातारा रस्ता) ते Hae, जनार्धन १.५० ग्रामीण मार्ग २७३ 
यलमारवस्ती निकष 

५. । प्र.जि.मा.१७४(तिसंगी) ते अमृतधारा डेअरी, रोकडेवस्ती, ३.०० ग्रामीण मार्ग २७४ 
रुपनवरवस्ती ते खिलारवाडी तालूका हद्द रस्ता 

६. | प्र.जि.मा.१७४ (तिसंगी) ते लंगोटवस्ती, ]शोवाळेवस्ती मार्ग ते । २.५० ग्रामीण मार्ग २७५ 
रा.मा.१४३ ला मिळणारा (लोणारवाडीपाटी) रस्ता 

७. । ग्रा.मा.६१ (चौगुलेवस्ती) ते महिम (तालूका हद्द) रस्ता [१.00 ग्रामीण मार्ग २७६ 

एकूण १९.५०० 
कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र. १५/नियोजन-२ 


परिणामी, सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्त्याची एकूण लांबी १७१३२.९६ कि.मी. इतकी 
असून वरील योजनाबाह्य रस्त्याचा ग्रामिणमार्ग म्हणून समाविष्ट केल्यावर एकूण लांबीमध्ये १९.५० 
कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी १७१५२.४६ कि.मी. इतकी होईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२२१४४७१६९८१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


waroop Tukaram Raipure 
\t Of Maharashtra, ou=Public Works 


p =400032, st=Maharashtra, 
3930fb1a491b85ab7752c1dc4f2e3b8db33e2a8a322ed2 
75, 


Swaroop > 
र icfb496a3a97175, 
serialNumber=427875b948dcfc3f94a33993F9f923cb42f66fb0e5e2c2 
Uu a fa mM a | p Uu re 13e8a174114e57cc46, cn=Swaroop Tukaram Raipure 


Date: 2019.02.22 14:49:47 +05'30' 


(स्वरूप रायपुरे) 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

२) उप सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

४) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर (यांनी सदर शासन 

निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 

नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास 

सादर करावा) 

) जिल्हाधिकारी, सोलापूर. 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर. 

७) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर 

) 
) 


संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


